“श्रीक्षेत्र कौंडण्यपूर, तालुका तिवसा, जिल्हा अमरावती 
परिसरात पायाभूत नागरी सुविधा देण्यासाठी विकास 
आराखडा” 

निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आनिवि-२०२१/प्र.क्र.७२/का.१४४४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २५ जानेवारी, २०२२. 
वाचा - 
१. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि २०१२/प्र.क्र.१०/का.१४४४, 
दिनांक ३ डिसेंबर, २०२२. 

२. वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

“श्रीक्षेत्र कौंडण्यपूर, तालुका तिवसा, जि.अमरावती परिसरात पायाभूत नागरी सुविधा 
देण्यासाठी विकास आराखडयास” दिनांक ३ डिसेंबर, २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
रु. २०.०० कोटी किंमतीच्या विकास आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
“श्रीक्षेत्र कौंडण्यपूर, तालुका तिवसा, जि.अमरावती परिसरात पायाभूत नागरी सुविधा देण्यासाठी 
विकास आराखड्याकरिता” सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
निधी पैकी आवऱ्यकतेनुसार निधी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांना उपलब्ध करुन देण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“श्रीक्षेत्र कौंडण्यपूर, तालुका तिवसा, जिल्हा अमरावती परिसरात पायाभूत नागरी 
सुविधा देण्यासाठी विकास आराखडा” या आराखड्यातील मंजूर कामांसाठी विभागीय आयुक्त, 
अमरावती यांना रु. १२२.८९ (रु. एक कोटी बावीस लक्ष एकोणनव्वद हजार फक्त) इतका निधी 
पुढीलप्रमाणे वितरित करण्यात येत आहे:- 


रु. लाखात 
मुख्य उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित | यापूर्वी वितरित | या झासन निर्णयान्वये 
लेखाशिर्ष निधी केलेला निधी । वितरित करावयाचा 
निधी 
५४५२ ०१४२ | “५३ मोठी बांधकामे” २६०.०० शिका .०० १२२.८९ 
एकुण २६०.०० 0.00 | १२२.८९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आनिवि-२०२१/प्र.क्र.७२/का.१४४४ 


२. सदरहू खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्रमांक ओ-१०, ५४५२- पर्यटनावरील भांडवली खर्च, 
०१-पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००)(०८) श्रीक्षेत्र कौंडण्यपूर, ता.तिवसा, 
जि.अमरावती परिसरात पायाभूत नागरी सुविधा (HAHA) (५४५२ ०१४२) (दत्तमत)” “५३ मोठी 
बांधकामे” या उद्दिष्टाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदर विकास कामांवरील खर्च वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ मध्ये दिलेल्या 
निदेशानूसार करण्यात यावा. 

३. वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र 
शासनास तात्काळ सादर करावे 


8, सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४१६/ 
2029/ व्यय-८, दि.२१ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षद. सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥89॥११५॥॥.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२२०१२५१५१७३०२४१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MILIND RAGHUNATH 
KULKARNI 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आव्यक कार्यवाहीसाठी, 

१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती, 

२) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

प्रत, 

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
३) वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई, 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 

५) निवड नस्ती,(का.१४४४) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


